RNI No.MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक १८ ] 


शुक्रवार , मार्च ८, २०१९ / फाल्गुन १७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


. 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 
क्रमांक एमयुएम -२०१३/ प्र.क्र .२७९/ नवि -१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट -कलम ( १) मधील 
खंड ( क ) च्या तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार नगरविकास विभाग, क्रमांक एमयुएम -२०१३ / प्र.क्र .२७९ / 
नवि -१७, दिनांक ३० जून २०१८ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण , भाग-१- अ, मध्य उप विभाग, दिनांक ३० जून २०१८ यामध्ये 
उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर या 
नगरपरिषदेच्या हद्दीत फेरफार करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार 
केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुछेद २४३-थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून अहमदपूर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट 


वाटते ; 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० ) च्या कलम ६ चे 
पोट -कलम (१) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम 
६ चे पोट-कलम ( १) व ( २) आणि पोट - कलम ( ३) च्या खंड ( ३), ( ४) व ( ५ ) नुसार , अनुसूची " अ " मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश 


(१ ) 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - ३०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप-विभाग, मार्च ८, २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 
करुन अहमदपूर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. अहमदपूर नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची " अ " 
अहमदपूर नगरपरिषदेच्या स्थानिक हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचा तपशील 
संपूर्ण मरशिवणी महसुली गावातील तांडा मधील गावठाण व सर्व गट नंबर ( MIDC अहमदपूर क्षेत्र व यापूर्वीच अहमदपूर नगरपरिषदेमध्ये 
समाविष्ट मरशिवणी गावातील गट नंबर वगळून ) . 

अनुसूची " ब " 

अहमदपूर नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
१. पूर्व. - मौ . मरशिवणी पूर्व हद्द 

गट नंबर २७ , २८ , ३० , ३१, ३४ , ३५ , ३६, ४१, ४२, ४३, ४४ 
मौ . अहमदपूर पूर्व हद्द 

गटनंबर ५१, ५२, ५६, ५७, ५८ , ५ ९ , ६० , ६५ , ६६, ६७, १२३, १२४/१, १२५/१, १२६ 
२. पश्चिम . - मौ . अहमदपूर पश्चिम हद्द 


, 


गट नंबर १६४ , १६५ , १६६, १७७, १७८ , १७ ९, २१० , २११, २१२, २१३, २१४ , २१५ , २१६ , २२८ , २२ ९ , २३० , २३१, २४३, २४४ , 
२४५, २४७, २४८ , २५१ 


३. दक्षिण. - मौ . अहमदपूर दक्षिण हद्द 


गट नंबर १३६ , १३७ , १३८ , १३ ९ , १५७, १५८ , १६१, १६२ , १६३ , १६४ 


४. उत्तर.- मौ.अहमदपूर उत्तर हद्द 

गट नंबर २५१, २५२ , २५३ , २६१, २६२, १० , ११ , १३ , १६, १७, २४ 

मौ.मरशिवणी उत्तर - पश्चिम हद्द 
गट नंबर ५ , ६, २०, २१, २२, २३, २४ , २५ , २८, २७, ( गट नंबर २६ मधील एम.आय.डी.सी. क्षेत्र वगळून ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास बधान, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप-विभाग, मार्च ८, २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor,Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mumbai 400 032 , dated the 8th March 2019 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUM - 2013/C.R . 279/UD - 17. — Whereas ,by the Government Proclamation , Urban Development 
Department, No. MUM - 2013 /C.R.279 /UD - 17 , dated the 30th June 2018 , published in the Maharashtra 
Government Gazette, Part-1- A , Extraordinary , Central Sub - Division , dated the 30th June 2018 , the 
Government of Maharashtra had announced its intention to issue a notification , in exercise of the powers 
conferred by clause (a ) of sub - section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act"), with a view to alter the limits ofmunicipal area of the AhmedpurMunicipal Council in Latur District, so 
as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” appended to the said Proclamation ; 

And whereas , the objections and suggestions have been received pursuant to the said Proclamation 
have been considered by the Government ; 

And whereas ,having regards to the factorsmentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the Constitution 
of India, it is considered expedient to alter the limits ofmunicipal area of the Ahmedpur MunicipalCouncil in 
Latur District, so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” appended hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1) of section 6 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 
1965), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra hereby , after 
complying with the provisions of sub -sections ( 3), (4 ) and (5) of section 3 and proviso to sub - section ( 1) and 
sub -section (2 ) of section 6 of the said Act, alters the limits of municipal area of the AhmedpurMunicipal 
Council in Latur District, so as to include therein the localareas specified in Schedule “ A ” appended hereto 
and declares that the revised boundaries of the Ahmedpur Municipal Council so altered shall be such as is 
specified in Schedule " B " appended hereto . 

Schedule A 
Description of the area to be included in the locallimits of the AhmedpurMunicipal Council. 

Entire revenue village Marshivani its Tanda having Gaothan and all Gat. Nos . (except MIDC Ahmedpur 
area and already added Gat Nos. ofMarshivani village in the Ahmedpur Municipal Council area ). 

Schedule B 
Revised Boundaries of the Ahmedpur Municipal Council. 
1. East. – Eastern boundaries of Marshivani. 

Gat Nos . 27 , 28 , 30 , 31, 34 , 35 , 36 , 41, 42, 43 , 44 . 
Eastern boundaries of Ahmedpur. 

GatNos . 51, 52 , 56 , 57 , 58 , 59,60 ,65 , 66 , 67 , 123 , 124/1, 125/1 , 126 . 
2. West - Western boundaries of Ahmedpur. 

Gat Nos. 164 , 165 , 166 , 177 , 178 , 179, 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 228 , 229, 230 , 231 , 243 , 

244 , 245 , 247 , 248 , 251. 
3. South . — Southern boundaries of Ahmedpur. 

Gat Nos . 136 , 137 , 138 , 139 , 157 , 158 , 161, 162 , 163, 164. 
4. North . — Northern boundaries of Ahmedpur . 

Gat Nos. 251, 252 , 253, 261, 262, 10 , 11, 13 , 16 , 17 , 24 . 
Northern western boundaries ofMarshivani. 
Gat Nos. 5 , 6 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 28 , 27 (Excluding Gat Nos . 26 M.I.D.C area ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


KAILAS BADHAN , 

Deputy Secretary to Government. 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


